अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्‍ता,गट-अ यांच्या 
विनंतीनुसार बदल्या-२०२३ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.१०९/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २३ ऑगस्ट,२०२३ 


वाचा :-गृह विभाग, शासन आदेशा क्र. डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.१०९/पोळल-१०, दि.२२.०८.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन आदेशान्वये अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अतिरिक्‍त सरकारी 
अभियोक्ता, गट-अ यांच्या विनंतीनुसार बदल्या-२०२३ अन्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. 

सदर आदेशातील परिच्छेद २ मध्ये २.१ परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 

२.१ हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अभियोक्त्यांनी बदली नंतरच्या 
पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. बदळी आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व 
कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 

अ) अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता संवर्गात बदलीने जिल्हात पदस्थापना देण्यात आली असून 

संबंधीत जिल्हयांतर्गत पदस्थापना संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी करावी. 

ब) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेले अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 

त्यांच्या सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. सदर अभियोक्त्याला रुजू करुन न 
घेतल्यामुळे काम न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग 
उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 
2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२३१८२३५२६७२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

HARESHWAR __ १९२ 


ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c666d6034b5e98c5d 1 bd37af6d50b3277469 


N A M D ) F O ad6a9c55fe42051469194c47c2d0, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=A0C4666E299E972427F9DABEDD7FF5 
2FB5313B50COD9A59C64EC908916651EC1, 

S A H A N F cn=HARESHWAR NAMDEO SAHANE 
Date: 2023.08.23 18:28:26 +05'30' 


( हरेश्वर सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.१०९/पोल-१० 


४. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मत्रालय, मुंबई. 

६. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य मुंबई / 
नागपूर 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११.संबंधित अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत) 

१२.निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


